पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक 

विमा योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ 

आंबिया बहार व सन २०१८-१९ आंबिया बहारची 
विमा हप्ता राज्य हिऱ्याच्या रक्‍कम 

विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी 

मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.१०० /१०- अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २० मार्च, २०१९ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. विमायो-१०१७/प्र.क्र.१३५/१४- अ, दि.२७.०९.२०१७ 
२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क.६९/अर्थ-३, दि.२/४/२०१८ 
३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३- अ, दि.२५.०४.२०१८ 
४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. विमायो-२०१८/प्र.क्र.१११/१३- अ, दि.२८.०९.२०१८ 
५. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३- अ, दि.२४.०९.२०१८ 
६. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. विमायो-२०१८/प्र.क्र.१६९/१३- अ, दि.१९.१०.२०१८ 
७. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र फवियो-२०१९/प्र.क्र. ७/१०- अ, दि.८.०१.२०१९ 
८. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र फवियो-२०१९/प्र.क्र. ९/१०- अ, दि.१५.०१.२०१९ 
९. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र फवियो-२०१९/प्र.क्र. ८/१०- अ, दि.२४.०१.२०१९ 
१०.शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र फवियो-२०१९/प्र.क्र. २/१०- अ, दि.३१.०१.२०१९ 
११.वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१९/प्र.क्र.४२/अर्थ-३ , दि.०८.०३.२०१९ 
१२. कृषि आयुक्तालय, जा.क्र.कृआ/मुसां/पुह्‌आफपिवियोअ.मा./१३३/२०१९, 

दि.१६.०३.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार २०१७-१८ मध्ये राज्यात इफको 
टोकियो जनरल इंशुरन्स कंपनी, एच.डी.एफ.सी. अर्गो जनरल इन्सुरन्स कंपनी व बजाज अलायन्स 
इन्सुरन्स कंपनी या ३ विमा कंपन्यांमार्फत दि.२७.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. 
तसेच सदर योजना आंबिया बहार २०१८-१९ मध्ये दि न्यू इन्डिया Wary कंपनी लिमिटेड व एग्रीकल्वर 
इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड या २ विमा कंपन्यांमार्फत दि.२८.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
राबविण्यात येत आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या वित्तीय 
वर्षासाठी (२४०१ ९४०२) या लेखाशिर्षाखाली रु.३६२.०८ कोटी इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेली आहे. सदर रक्कमेतून अद्यापपर्यंत रु.३५२,९५,५६७,११७/- वितरीत करण्यात आली असून, 
रक्कम रु. ९,१३,०३,८८३ /- अद्याप शिल्लक आहे. सुधारीत अर्थसंक्लपीय अंदाजाव्दारे रु.२५.०० कोटी 
मंजूर करण्यात आलेली आहे. पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना सन २०१८-१९ या 
आर्थिक ayia उपलब्ध तरतुदीमधुन आंबिया बहार सन २०१८-१९ साठी रक्‍कम 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.१००/१०- अ 


रु. २४,८७,९६,९७१/- व सन २०१७-१८ आंबिया बहाराची उर्वरीत रक्‍कम रु. ९,२५,०६,९१२/- असी एकुण 


रक्‍कम रु. ३४,१३,०३,८८३/ इतकी रक्कम वितरीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याअनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


चिड 


पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामधील उपलब्ध 


तरतुदीमधुन आंबिया बहार सन २०१८-१९ साठी रक्कम रु. २४,८७,९६,९७१/- व सन २०१७-१८ आंबिया 


बहाराची उर्वरीत रक्‍कम रु. ९,२५,०६,९१२/- असी एकुण रक्कम रु. ३४,१३,०३,८८३/ इतकी रक्‍कम 
वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. 


केंद्र शासनाने विहित केलेल्या पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या सुधारीत 


मार्गदर्शक सुचनांनुसार प्रस्तुतचा खर्च करण्यात यावा, तसेच प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 


३. 


मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (०७) 

हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 
राज्य हिस्सा (२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 


प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण 


व संवितरण अधिकारी तर कृषि संचालक (वि.प्र., कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. 


प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१९/प्र.क्र.४२/अर्थ-३ प्रशासकीय विभागास 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु 1 


प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२०१५१५५६६९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Neeta Eknath ८ i 
Shinde धर लगा 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.१००/१०- अ 


४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. उप सचिव (१०-ओ /२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

६. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१२.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१३.कक्ष अधिकारी (२- 3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

१५.निवड नस्ती (कार्यासन १०-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


